सरळसेवा, पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती करण्यासंदर्भात नियुक्‍ती 
प्राधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी १२१६/प्र.क्र.३०२/परि-३ 
2 रा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख :- १६मार्च, २०१७. 


वाचा :-- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र :- एसआरव्ही - २०१६ / प्र.क्र.२९०/कार्या.१२, 
दि.१९/११/२०१६. 


श्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या.१२, 
दि.१९/११/२०१६ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने मोटार वाहन विभागातील गट - ब (अराजपत्रित), 
गट - क व गट - ड पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणुका / पदस्थापना करताना 
सदर प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकारी कोण असतील यासंदर्भात पदनिहाय 
नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याचे पदनाम घोषित करण्याची बाब या विभागाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागात गट - ब (अराजपत्रित) संवर्गातील पदे अस्तित्वात नसल्याने 
गट - क व गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणुका / 
पदस्थापना करताना संबंधित प्रकरणी कोणत्या स्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावेत याकरिता या शासन 
निर्णयाने खालीलप्रमाणे पदनिहाय नियुक्‍ती प्राधिकारी निश्चित करण्यात येत आहे. 


गट - संवर्ग 
अ.क्र. संवर्गाचे नांव नियुक्ती प्राधिकारी 
Pee सहायक मोटार वाहन निरिक्षक परिवहन आयुक्‍त 
२ दूरध्वनी चालक परिवहन आयुक्‍त 
3 टंकलेखक परिवहन आयुक्‍त 
४ वाहन चालक परिवहन आयुक्‍त 
५ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) परिवहन आयुक्‍त 
६ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) परिवहन आयुक्‍त 
9 लघुटंकलेखक परिवहन आयुक्‍त 
८ लिपिक-टंकलेखक परिवहन आयुक्‍त 
९ सहायक रोखपाल परिवहन आयुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१६/प्र.क्र.३०२ /TR-3 


ao ० कर अन्वेषक परिवहन आयुक्‍त 
| 99 | सहायक प्रणाली प्रशासक परिवहन आयुक्‍त 
१२ कार्यालयीन अधिक्षक परिवहन आयुक्‍त 
१३ मुख्य लिपिक (हहर) परिवहन आयुक्‍त 
१४ वरिष्ठ लेखा परिक्षक परिवहन आयुक्‍त 
१५ वरिष्ठ लेखापाल परिवहन आयुक्‍त 
१६ लेखापाल (TSX) परिवहन आयुक्‍त 
१७ सहायक प्रक्रिया योजनक परिवहन आयुक्‍त 
१८ उप लेखापाल परिवहन आयुक्‍त 
१९ कनिष्ठ लेखापरिक्षक परिवहन आयुक्‍त 
२० मुख्य लिपिक (ग्रामीण) परिवहन आयुक्‍त 
२१ लेखापाल (ग्रामीण) परिवहन आयुक्‍त 
२२ वरिष्ठ लिपिक परिवहन आयुक्‍त 
२३ ग्रंथपाल परिवहन आयुक्‍त 
२४ मुख्य रोखपाल परिवहन आयुक्‍त 
२५ मुख्य टंकलेखक परिवहन आयुक्‍त 
२६ कर वसुली अधिकारी परिवहन आयुक्‍त 
२७ | वाहन तपासणीस (कंत्राटी पद) परिवहन आयुक्‍त 
गट- ड संवर्ग 

अ.क्र. । संवर्गाचे नांव नियुक्ती प्राधिकारी 
ae "| आदेशिका वाहक संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
२ काटा चालक संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
३ नाईक संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
४ | परिवहन हवालदार संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
4 शिपाई संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
& पहारेकरी संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
७ माळी संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
८ हमाल संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
९ स्वच्छक संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी १२१६/प्र.क्र.३०२ /TR-3 


२. वरील नियुक्ती प्राधिकारी हे सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणूका / 
पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी असतील. मात्र बदली करण्यासंदर्भात बदली 
अधिनियमान्वये घोषित केलेले सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय घेतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१६१२३९२४७४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Machhindranath R Shelke 
M a Cc h h | Nn d fa n at h R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under 
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S h el ke cn=Machhindranath R Shelke 
Date: 2017.03.16 16:49:28 +05'30' 
(म. रं. शहोळके) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 

९. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या - १२, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

११. निवडनस्ती कार्यासन परि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


